विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०२० च्या (हिवाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२०-२१चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२०/प्र.क्र.(9१/२०२०)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळमजला (विस्तार) मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २३ डिसेंबर,२०२० 


वाचा- 
१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थसंकल्प-३,दि.२२ डिसेंबर,२०२० 


शासन निर्णय - 

सन २०२०-२१ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक १४,डिसेंबर२०२० रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले होते,त्यास अनुसरुन सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने 
मान्यता दिली आहे. दि. ३१ मार्च, २०२० रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट 
करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (तृतीय 
पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२९) म्हणून 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४,दिनांक १७,डिसेंबर २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 
आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात अनु.१ ते ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण 
रु.११,२२,०९,०००/-(अक्षरी रुपये अकरा कोटी बावीस orm नऊ हजार मात्रो 
(अनिवार्य/कार्यक्रमांतर्गत ) (दत्तमत) मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदी सदर विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच 
मधील संबंधीत कार्यान्वयन/ नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात येत असल्या तरी पुरक 
मागणीच्या खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय /खर्चास मान्यता बाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या 
संबंधीत कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात येतील. 
३. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्या :- अनिवार्य खर्चाच्या मंजूर पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ 
धारिकेवर) निधी वितरण करण्यापूर्वी यथास्थिती वित्त विभागास सादर करण्यात यावेत. 
४. कार्यक्रम खर्चाच्या पुरवणी मागण्या :- कार्यक्रम खर्चाच्या मंजूर पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ 
धारिकेवर ) निधी वितरण करण्यापूर्वी यथास्थिती नियोजन विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग/आदिवासी विकास विभाग यांच्या मंजूरीने वित्त विभागास सादर करण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२०/प्र.क्र.9१/२०२०/१७स दि.२३.१२.२०२० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२३१६४५३७९४०२ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc1 bfc4ecadbca6ff5fcd46acba3732 


8f15459ce, postalCode=400032, street=>MANTRALAYA,MUMBAI, 
jalNumber=c3b10586d38b4d3239fcdf3fdfd468a90a501 b4cca758083 


seri 
258832d5f17859fb, ou=CO OPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SEEMA BABAN JADHAV 
Date: 2020.12.23 16:49:19 +05'30' 


(सीमा बबन जाधव) 


सहपत्र-वरिलप्रमाणे अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्त,वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

संचालक RIAA संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), 
मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
८ 
र 


Cc “७ A  -5 


. उप सचिव (श्री.खरात/श्री घाडगे/)सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१३स/२५स/टेक्स-५/रेशीम कक्ष)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय, मुं-३२ 
१०. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विषय :- सन २०२०-२१ मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (डिसेंबर-२०२०हिवाळी अधिवशेन) 


(रु.लाखात) 
a] बाब [ पृष्ठ ॥11_ | नियंत्रक अधिकारी/ शिळे Pha एकूण | काय 
क्र. | क्रमांक | क्रमांक विभाग प्रमुख सन 
[ 2 | R 3 [oe ह| & द \9 ८ द 
मागणी क्रमांक व्ही-२, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे/ 
* २०५ | ko |००,८०० इतर खर्च, picts p= ४६.५८ | ४६.५८ | ese 
(००)(००)(०१) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, ; 
(२०७० ०८८२)-१०- कंत्राटी सेवा- 
क्रमांक व्ही-२, आयुक्‍त, 
२४२५--सहकार , साखर आयुक्तालय, 
2] २०६ | १५० |१०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य, महारा ea ५४७.९७ | २५-स 
(०३)(०६) साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान 
(२४२५ १०४५)२३१-सहायक SHSM वेतनेतर- 
क्रमांक व्ही-२, संचालक, 
२८५९१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग रेशीम संचालनालय, 
११०- संमिश्र ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, ae ee 
(०२)विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य(०२)(४५) रेशीम रेशीम 
३ | ९०७ | १५१ उत्पादक, खादी ग्रामोद्योग व ग्रामोद्योग विकास 
(२८५१ १२६९) केंद्र हिस्सा (कार्यक्रमांतर्गत)(दत्तमत) 
३१-स.अनु.वेतनेतर 
(२८५१ १२०४)राज्य हिस्सा- 
मागणी क्रमांक व्ही-२, आयुक्त, 
OUR. ग्रामोद्योग व लघुउद्योग वरना TRIS, 
४ | २०८ | १५१ ।९९०- संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 1 ती 


(०२)(६८) अल्पसंख्यांक समाजाच्या यंत्रमाग घटकाचे 
आधुनिकीकरणासाठी Yo टक्के भांडवली अर्थसहाय्य 
(२८५१ ६०४६) (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) ३३-अर्थसहाय्य 


एकूण 
'एकूण-सहकार (दत्तमत) 


'एकूण-वस्त्रोद्योग (दत्तमत) 
'एकूण- सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


'एकूण-२०७०-अनिवार्य 
'एकूण-२४२५-अनिवार्य 


'एकूण-२८५१-कार्यक्रमांतर्गत-केंद्र हिस्सा 


'एकूण-२८५१-कार्यक्रमांतर्गत-राज्य हिस्सा 


'एकूण-२८५१-कार्यक्रमांतर्गत-अल्पसंख्याक 


'एकूण-२८५१-कार्यक्रमांतर्गत- 


'एकूण- सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


F:\-Supply Dece.2020 


| ०.०० | ५९४.५५ | ५९४.५५ 
५८२७.५४ ५९४.५५  ११२२.०९ 
| eco | ५४७.९७ | ५४७.९७ 
१५५.९७ |_०.०० | १५५.९७ 
०५२७.५४ |_०.०० | ५२७.५४ 


